RNINo . MAHBIL / 2012 /47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , 


-९ , अंक - १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ५ - ११ , २०२० / कार्तिक १४ - २० , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठ १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक जिपसो/ सनिक / कार्या-१३ / ३२ ९ / १५३७ /२०२० .-- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम १४२ ( ४ ) खाली 
शासनाने वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणेसंबंधीचे सुधारित नियम, १ ९ ८१ तयार केले आहेत . त्याला अनुसरून मा . उपसचिव, ग्राम विकास विभाग 
व जलसंधारण विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक संगणक / १० ९ ५ / सीआर/ २ ९ ५४ /५७/ मुंबई, दिनांक २४ जानेवारी १ ९९ ५ च्या 
परिपत्रकास अनुसरून संगणकाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या सुधारित तक्त्यामध्ये सोलापूर जिल्हा परिषदेने सन २०१ ९ -२०२० चा वार्षिक प्रशासन 
अहवाल तयार केला आहे. 


दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने प्रस्तुतचा ठराव क्रमांक ३६ ९ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) नियम, १ ९ ६४ मधील नियम क्रमांक ९ अन्वये सदरहू 
अहवाल प्रसिद्ध केलेचे माहितीसाठी जाहीर करीत आहोत . 


प्रकाश टी. वायचळ , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, सोलापूर. 


सोलापूर, २२ ऑक्टोबर २०२० . 


एच-१७४, भाग एक - अ (पु.वि.पु . ) - १५ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


